राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठांतील 
वित्त व लेखाधिकारी व उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 
कार्यालयातील सहायक संचालक (लेखा) यांना आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual Personal 
Deposit Account Administrator) म्हणून घोषित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६१/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :- 9) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण-२०२२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५, 
दि.१४.०२.२०२४. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचे दि.१०.०६.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- संदर्भ क्र.१ दि.१४.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने सहाय्यक अनुदानाच्या 
जलद संवितरण व सनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकरीता आभासी वैयक्तिक ठेव 
लेखा (Virtual Personal Deposit Account) ही व्यवस्था व कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
तद्नुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठातील वित्त व 
लेखाधिकारी व उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयातील सहायक संचालक (लेखा) यांना आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली आहे. 

राज्यशासनाकडून ३१, सहाय्यक अनुदान अंतर्गत अकृषी विद्यापीठे/अभिमत विद्यापीठांना देण्यात 
येणारा निधी संचालक, उच्च शिक्षण यांच्यामार्फत देण्यात येतो. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयात नमूद 
अ.क्र.३ नुसार आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (Virtual Personal Deposit Account) करीता अशासकीय 
कार्यन्वयन यंत्रणांच्या बाबतीत शासनाद्वारे घोषित करण्यात येतील असे कार्यान्वयन प्राधिकारी हे 
पदनिर्देशित “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” असे नमूद करण्यात आले आहे. सदर तरतूदीच्या 
अनुषंगाने राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठांतील वित्त व लेखाधिकारी व उच्च शिक्षण 
संचाळनालय, पुणे कार्यालयातील सहायक संचालक (लेखा) यांना आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक 
(Virtual Personal Deposit Account Administrator) म्हणून घोषित करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१४.०२.२०२४ मधील तरतूदींनुसार म.को.नि.नमुना क्रमांक 
४४ देयकांद्वारे ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) आणि वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अशा 
अन्य उद्देश शीर्ष (Object Head) अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित निधीतून आहरीत केल्या जाणाऱ्या सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६१/विशि-२ 


अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी महालेखापाल (ले.व.अ.) कार्यालयाने परिशिष्ट मध्ये नमूद 
केलेल्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यासअनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयातील सहायक संचालक, लेखा यांना 
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA) 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

तसेच खालील अकृषी विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठातील वित्त व लेखाधिकारी यांना आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA) म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 
अ. क्र. अकृषी/अभिमत विद्यापीठांची नावे अ. क्र. अकृषी/अभिमत विद्यापीठांची नावे 
१. | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे १२. | गोडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
२. | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई १३. | महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, औरंगाबाद 
३. | एस.एन.डी.टी.महिला विद्यापीठ, मुंबई १४. | महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई 
४. । राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, | १५. | महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर 
नागपूर 
५. | डा.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, | १६. | डा.होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबइ 
छत्रपती संभाजीनगर. 
६. । शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर १७. | टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे 
७. | संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती | १८. | डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, 
पुणे 
८. । उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव १९. । लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ, 
नागपूर 
९. | स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड | २०. | गोखले owas व अर्थशास्त्र संस्था, (अभिमत 
विद्या) पुणे 
qo. । पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर | २१. | मराठी भाषा विद्यापीठ, अमरावती 
विद्यापीठ, सोलापूर 
११. । कवि कुलगुरु संस्कृत विद्यापीठ रामटेक, नागपूर 


वरील तक्त्यात नमूद विद्यापीठांनी व उच्च शिक्षण, संचालनालय, पुणे यांनी वित्त विभाग, शासन निर्णय 
दि.१४.०२.२०२४ मधील परिच्छेद क्र.११.३ नुसार पुढील कार्यवाही त्वरीत करावी. 


३. सदरहू मान्यता महाळेखापाल (ले.व.अ.) कार्यालयाने नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या (सोबत परिशिष्ट) 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७७/२०२४/कोषा प्रशा-५, दि.१५.०७.२०२४, 
वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.६८५/व्यय-५, दि.१०.०७.२०२४ आणि महालेखापाल (ले.व.अ.) कार्यालयाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.॥॥/७५.२/५॥७३ ॥९०.९४/उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/२०२४-२५/६१२, दि.१४.०८.२०२४ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६१/विशि-२ 


६. ST STINT निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०८२३१४४४४८३६०८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
Pp RATA Pp TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7abc1 cfac99c84ab 1 b5bfcO 

dae4609d631d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PA N D U RA N G L U BA L serialNumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880AC9B 
D8D24A198FD0E7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


(>. 


o~ 
ae 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, ळेखा व कोषागारे, मंत्रालय मुंबई. 


-८४) 


9 


(९ 


vo 


१०) उप सचिव (विशि) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११)महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२)महालेखापाल, (लेखापरीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
93) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 
१५) कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) कुलसचिव, सर्व अभिमत विद्यापीठे 

१७)सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९) अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६१/विशि-२ 


विषय :- राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठांतील वित्त व लेखाधिकारी व उच्च शिक्षण 
संचालनालय, पुणे कार्यालयातील सहायक संचालक (लेखा) यांना आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक 
(Virtual Personal Deposit Account Administrator) म्हणून घोषित करण्याबाबत... 


The Following conditions shall be applicable to the Virtual Personal Deposit account (४॥7?1)/ ):- 


1. 


10. 


11. 


The VPD account shall be opened under MH 8443 Civil Deposits 106 Personal Deposit (00) 
(002) 

The said VPDA shall be subject to Audit. 

The Administrator shall ensure that all rules, regulations, terms, and conditions of the relevant 
GR have been followed in respect of the said VPDA. 

No amount shall be transferred to the VPDA to avoid lapse of funds. 

The Receipt to the said VPDA shall be only such grants drawn for 31 Grants in Aid (Non- 
Salary) under the Grant No. W02-MH 2202 General Education under MTR 44. The 
Administrator shall timely submit the Utilisation Certificate after incurring expenditure from 
the VPDA. 

The Expenditure from the VPDA shall be as per the Sanction order of the respective Grant. 
The unspent balances under the VPDA shall be credited back to the Consolidated Fund after 
completion of one year from the date of drawal of the funds/date of credit of amount to the 
VPDA or the timeline mentioned in the sanction order whichever is earlier. 

The balances under the VPDA shall be reconciled monthly by the Administrator with the 
District Treasury Officer. 

The balances shall be reconciled with the AG office and the Treasury Officer shall submit 
Balance Certificate to A.G. office for confirmation of their balances in the books of A.G at the 
end of the Financial Year. 

All the conditions/instructions in the Finance Department ७५.२.]ए०.संकीर्ण/ 2023 प्र.क्र. 
110/2023/ कोषा प्रशा-5 दिनांक 14-02-2024 shall be followed. 

All Rules including Rule 495 of the Maharashtra Treasury Rules, 1968 shall be applicable to 
the VPDA. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
Pp RATA Pp TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07 ca60db7 abc cfac99c84ab1 bSbfc 
Odae4609d631d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
PA N D U RA N G LU BA L serialINumber=AF6895C47A84066432F 5BDD1F182B4163D880AC9 
BD8D24A198FDOE7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2024.08.23 15:00:54 +05'30' 
(प्रताप पा. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


